राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार योजनेंतर्गत 
सन २०१९-२० करिता अनुसूचित जाती 
प्रवर्गासाठी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे 
प्रकल्प निहाय वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासनन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८९/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 
दिनांक : ०१ नोव्हेंबर, २०१९ 


१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दि. २७/०४/२०१७ 

. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 

३. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. ७-१/२०१९- आरकेव्हीवाय, दि. २२/०२/२०१८ 

४. राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या (5150) २६ व्या बैठकीचे इतिवृत्त- पत्र क्र. आरकेव्ही- 
१२१८/प्र.क्र.३३८/१४-अ, दि. २३/०३/२०१९, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०१९ आरकेव्हीवाय/१, दि. ०६/०६/२०१९ 

६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८९/१४-अ, दि. २८/०८/२०१९. 

७. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/नि/राकृवियो/नि.मा./११०६, दि. १६/०९/२०१९. 


A) 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत असून या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता केंद्र शासनाने महाराष्ट्रास सन 
२०१९-२० करिता एकूण ₹ ५९.८० कोटी रक्कमेचे (केंद्र हिस्सा रु. ३५.८८ कोटी + राज्य हिस्सा रु. ₹२३.९२ कोटी) 
वार्षिक नियतवाटप (Allocation) HAR केले आहे. 

केंद्र शासनाने दि.०६/०६/२०१९ रोजीच्या संदर्भाधिन पत्रान्वये राज्यास अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा केंद्र 
हिस्याचा पहिल्या हप्त्याचा ₹ १७.९४ कोटी निधी वितरीत केला होता. केंद्र शासनाने वितरीत केलेला सदर निधी व 
त्या समरुप राज्य हिस्याचा ₹११.९६ कोटी निधी असा अनुसूचीत जाती प्रवर्गाकरिता एकूण ₹ २९.९० कोटी निधी 
दि.२८/०८/२०१९ रोजीच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत करण्यात आला होता. सदर 
शासन निर्णयान्वये ₹२९.९० कोटी निधीपैकी ₹९.९५ कोटी निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण केले असून उर्वरित ₹१९.९५ 
कोटी निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण बाकी आहे. त्यानुषंगाने कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.9 येथील दि.१६/०९/२०१९ 
रोजीच्या पत्रान्वये निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर केला असून त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णयः 
१. सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या 

अंमलबजावणीसाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्याच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८९/१४-ओ 


सहपत्र :- परिशिष्ट - अ KIRAN N PATIL 


Wd: 


Cc WwW A -5 


दि.२८/०८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एकूण ₹२९.९० कोटी निधी आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत 
करण्यात आला होता. सदर निधीपैकी ₹९.९५ कोटी निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण दि.२८/०८/२१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये करण्यात आले होते. कृषि व कृषि संलग्न विभागाकडून मागणी प्रमाणे सादर केलेल्या निधी 
मागणीचा प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, उर्वरित ₹ १९.९५ कोटी (रुपये एकोणीस कोटी पंच्यान्नव लाख) निधीचे प्रकल्प 
निहाय वितरण या शासन निर्णयान्वये करण्यात येत आहे. सदर वितरणाचा तपशिल सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविण्यात आला असून आयुक्त (कृषि) यांनी सदर निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेस 
उपलब्ध करुन द्यावा. 


. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुसूचित जाती 


प्रवर्गाकरिता उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग करताना दि.२८/०८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
सूचना / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यांत येत असलेल्या निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांच्या मागणीनुसार 
वितरीत करण्यात येत आहे तथापि, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या २७ व्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजूरी 
समितीच्या बैठकीत समितीने Presta केल्यानुसार, सन २०१९-२० मध्ये वितरीत करण्यात येत असलेल्या 
निधीचा प्राधान्याने जुने अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापर करण्याची जबाबदारी संबंधित अंमलबजावणी 
यंत्रणांची राहील. कोणत्याही नवीन अथवा जुन्या प्रकल्पांतर्गत निधी अभावी प्रलंबित देयकांचे दायित्व निर्माण 
होणार नाही याची संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणा व प्रशासकीय विभागांनी दक्षता घ्यावी. 


. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०१९११०२११३७२९८५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(डॉ. किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (वस्त्रोद्योग), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि 0398 /प्र.क्र. ८९/१४-ओ 


८. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
११. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 
१२. आयुक्‍त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 
१३. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 
१४. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
१५. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१६. संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१७. संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 
१८.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
१९. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
२०. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
२१. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
२२. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
२३. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
२४.मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२५. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८९/१४-ओ 


परिशिष्ठ - अ 

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८९/१४-ओअ , दि. ०१/११/२०१९ चे सहपत्र 
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रकल्प / अंमलबजावणी यंत्रणा निहाय अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता रु. १९.९५ कोटी निधीचे प्रकल्प 


निहाय वितरण 
वर्ष - २०१९-२० (रक्‍कम रु. कोटीत) 
अ. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प | प्रकल्प | प्रकल्प | प्रकल्प सन 209¢-| सन सन वितरण |अनुसूचित 
क्र. मंजूरीचे वर्षी कालावधी| किंमत | किंमतीपैकी | १९ मध्ये । २०१९-२०) २०१९-२० [बाकी जाती 
(राकृवियो । वितरीत ।करिता ।मध्ये असलेला प्रवर्गासाठी 
हिस्सा) केलेला । शिल्लक | वितरीत | fet  ।वितरीत 
निधी प्रकल्प | केलेला करण्यात 
किंमत | निधी येत 
असलेला 
निधी 
Pa 2 जाळ जाव ६. | 6 | ८(६-७ | ९ | १ | a | 
१ दूध प्रक्रिया केंद्राचे ५ एहएलपीडी 
क्षमतेपर्यंत आधुनिकीकरण व 
बळकटीकरण (जळगांव जिल्हा | २०१६-१७ २ २४.७० | १२.३५ १०.०० २.३५ - 2.34 a 
दूध उत्पादक संघ) 
२ | दुध उपपदार्थ संघाचे २० 
एमटीपीडी क्षमतेपर्यंत 
आधुनिकीकरण व बळकटीकरण 
ania शहा gu sere २०१६-१७| २ २४.२५ | १२.१३ ९.९७ २.१६ - २.१६ - 
संघ) 
3 | संपतराव देशमुख दुध संघ, सांगली 
या संघाच्या दुग्धशाळेचे ५०1०) 
क्षमतेवरुन १ LLPD क्षमतेपर्य 
विस्तारीकरण व सिरी २०१७-१८ 3 १५.४७ ७.७३ ३.८० 3.23 - 3.23 १.५० 
आणि दोन १० TLPD क्षमतेच्य 
शितकरण केंद्राची उभारणी. 
अ आयुक्त (दुग्धव्यवसाय) ६४.४२ | ३२.२१ २३.७७ ८.४४ | 0.00 | ८.४४ ३.५० 
४ । राज्यातील ३१ बाजार समित्यांमध्ये 
प्रत्येकी २ मे.टन प्रती तास क्षमतेची 
नवीन धान्य चाळणी यंत्र उभारणी | "6 |? ie pe ee ey en ह 
५ | राज्यातील एकूण १०८ बाजार 
समित्यांमध्ये प्रत्येकी १००० मे. टन 
क्षमतेची एकूण १०८ गोदामे 2092-98] २ १०४.०९| ४१.८६ ५.०० | ३६.८६ - ३६.८६ | 0.00 
उभारणी 
ब व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.कृ.प.मं. 924.90] ४६.९१ | ७.०० | ३९.९१ | 0.00 | ३९.९१ १३.०५ 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८९/१४-ओ 


प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प | प्रकल्प | प्रकल्प | प्रकल्प सन २०१८-| सन सन वितरण |अनुसूचित 
मंजूरीचे वषी कालावधी| किंमत | किंमतीपैकी | १९ मध्ये । २०१९-२०) २०१९-२० | बाकी ।जाती 
(राकृवियो । वितरीत ।करिता मध्ये असलेला । प्रवर्गासाठी 
हिस्सा) केलेला । शिल्लक । वितरीत । निधी ।वितरीत 
निधी प्रकल्प | केलेला करण्यात 
किंमत | निधी येत 
असलेला 
निधी 
महाराष्ट्र Wal व मत्स्य विज्ञान 
विद्यापीठ नागपूर अधिनस्त पशु 
वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर, 
मुंबई व परभणी येथील शैक्षणीक 
पशु विकित्सालयाचे नुतनीकरण व 00.00. 0) डा "9 - १... 
बळकटीकरण तसेच 
पशुवैद्यांकरीता प्रशिक्षण केंद्राची 
स्थापना करणे 
आयव्हीबीपी, पुणे येथे जीएमपी 
मापदंडानुसार व्यवसायीक लहान | २०१७-१८ a १०.०० | १०.०० लि १०.०० po १०.०० | १.४५ 
प्राणी प्रजोत्पादन केंद्राची स्थापना 
पोस्ट ग्रॅज्यएट इंस्टिटयूट ऑफ 
व्हेटर्नरी आणि पशुसंवर्धन विज्ञान 
कॉलेज अकोला येथे २०१७-१८) २ ४.५० ४.५० १.५० ३.०० वि ३.०० ०.४५ 
टी.व्ही.सी.सी. आणि डायग्नोसीस 
लॅबचे नुतनीकरण 
आयुक्त (पशुसंवर्धन) ३१.०१ | ३१.०१ ७.९६ | २३.०५ | 0.00 | 23.04 | ३.४० 
एकूण (अ--ब--क) २२१.१३| ११०.१३ | ३८.७३ | ७१.४० | ०.०० | ७१.४० | १९.९५ 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


